वाचा; 


प्रस्तावना :- 


मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार 
म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी 
कंपनीस माहे फेब्रुवारी २०२३ ते जून २०२३ 
या कालावधीकरीता केलेल्या कामाची देयके 
अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३११६/प्र.क्र.9६/भाग-५/पोल-३ 
२ रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २ ऑगस्ट, २०२३ 


. माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे. प्राईस वॉटर हाऊस HI WAT. यांच्या दरम्यान झालेला करार 


दि.१७.११.२००९. 


, शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय क्र.9%)-मातंस ०८०/४/२०१४- 0/0 


DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, दि.१९.०७.२०१७, दि.०९.१०.२०१७, 
दि.२०.०३.२०१८, दि.०९.०५.२०१९.व दि. २४.४.२०२३ 


. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५ 


४. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोल-३, दि.२५.०७.२०१६, 


टु. 


ळ 


दि.२५.०७.२०१७, दि.१३.१२.२०१८, दि.१६.०८.२०१९, दि.२१.०१.२०२०, दि.०२.०७.२०२०, 
दि.२८.०४.२०२१, दि.३०.०३.२०२२ व दि.२२.११.२०२२. 

मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.लि. यांची दि.२९.३.२०२३, दि.२७.४.२०२३, दि.३०.०५.२०२३ व 
दि. २८.६.२०२३ रोजीची देयके. 


. पोलीस उपायुक्‍त (अभियान), were आयुक्‍त कार्यालय, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र. 


DCP/OPS/ 9294/2023, दि.६.७.२०२३. 
मे. प्राईस वॉटर हाऊस HIS प्रा.लि. यांचे दि.१८.७.२०२३ रोजीचा ई-मेल. 


माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दि.१७.११.२००९ रोजीच्या करारान्वये मुंबई हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी 


मे.प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स प्रा.लि. या कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणुन नियुक्‍ती केली आहे. शासन निर्णय, गृह 
विभाग दि.२२.११.२०२२ अन्वये मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्यूसी 
कंपनीच्या दोन व्यवस्थापकीय सल्लागारास पूर्णवेळ तत्त्वावर दि.०१.१०.२०२२ ते दि.३०.०९.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. तसेच फेज-२ करीता बृहन्मुंबई महानगरपाळीकेने खोदकामासाठी (Trenching) परवानगी 
दिल्यावर एका वरीष्ठ सल्लागारास पूर्णवेळ तत्वावर दि.३०.०९.२०२३ पर्यंत ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 
माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११६/प्र.क्र.9७६/भाग-५/पोळल-३ 


करण्यात आले आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात प्रकल्प सल्लागार म्हणुन माहे फेब्रुवारी २०२३ ते जून 
२०२३ या पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाची देयके उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.५ अन्वये सादर केली 


आहेत. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन [नणय निर्णय :- 


मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने माहे फेब्रुवारी २०२३ ते जून २०२३ या पाच 


महिन्यांच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी खालील तपशिलप्रमाणे (मानधन, इतर खर्च व 


वस्तू आणि सेवा कर मिळून) रु.५२,५६,९००/- (रुपये बावन्न लाख छप्पन्न हजार नऊशे फक्त) इतक्या रकमेची देयके 


मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


Mumbai CCTV (February to June 2023) 


Applicable 
Man Amount 
Resource वी Deployment ne पल Sub Total Oils Total Amount 
न Period व Designation Rate- nee a) (INR) for Applicable GST @ 18% (INR) Claimed (INR) 
new 8 ae Amount (INR) (INR) 
(INR) ग 
mentioned 
period 
A aa ९ a E F G=E*F H 1 =18% of H JsI+H ie L=J+K 
Monil Managing 
1 Sea al tt 306,900 100% 306,900 3,06,900 55,242 3,62,142 ie | 3,62,142 
2 ene i beaten 306,900 100% 306,900 3,06,900 55,242 3,62,142 [=] 3,62,142 
Rohit Senior 
3 ie ee 2,77,200 100% 2,77,200 2,77,200 49,896 3,27,096 4 3,27,096 
Monil Managing 
हि प peg ae 306,900 100% 306,900 3,06,900 55,242 3,62,142 (=| 3,62,142 
5 Be een li en 306,900 100% 306,900 3,06,900 55,242 3,62,142 1४ 3,62,142 
a ee ae 2,77,200 100% 2,77,200 2,77,200 49,896 3,27,096 ez 3,27,096 
7 aie ase ओळी 306,900 100% 306,900 3,06,900 55,242 3,62,142 i) 3,62,142 
re alas een ra 306,900 100% 306,900 3,06,900 55,242 3,62,142 (| 3,62,142 
ति au en 2,77,200 100% 2,77,200 2,77,200 49,896 3,27,096 Ll 3,27,096 
Monil Managing 
10 ae pie ae 306,900 100% 306,900 3,06,900 55,242 3,62,142 | 3,62,142 
11 as a eens 306,900 100% 306,900 3,06,900 55,242 3,62,142 | 3,62,142 
12 lee eds 2,77,200 100% 2,77,200 2,77,200 49,896 3,27,096 a 3,27,096 
June Monil Managing 
13 आ. पि क त्व 306,900 100% 306,900 3,06,900 55,242 3,62,142 ez 3,62,142 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११६/प्र.क्र.9७६/भाग-५/पोल-३ 


Mumbai CCTV (February to June 2023) 


Period 


Resource 
Name 


Designation 


Deployment 
(Percentage) 


Applicable 
Amount 
per 
Resource 
(INR) for 
the 
mentioned 
period 


Total 
Applicable 
Amount (INR) 


GST @ 18% 


Sub Total 
(INR) 


OPE 
Claimed 
(INR) 


Total Amount 
(INR) 


14 


15 


G=E*F 


| =18% of H 


J=I+H 


L=J+K 


Kedar 
Sane 


Managing 
Consultant 


306,900 


100% 


306,900 


3,06,900 


55,242 


3,62,142 


3,62,142 


Rohit 
Gurav 


Senior 
Consultant 


2,77,200 


100% 


2,77,200 


2,77,200 


49,896 


3,27,096 


3,27,096 


TOTAL 


44,55,000 


8,01,900 


52,56,900 


52,56,900 


आ उपरोक्त रकमा संदर्भ क्र.२ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सछ़लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे. 

ब) संदर्भ क्र.५ अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्‍कम देण्यात येत आहे. 
सदर रकमेमध्ये माहे फेब्रुवारी २०२३ ते जून २०२३ या पाच महिन्यांसाठी १८% वस्तू आणि सेवा कर 
समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

क) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली आहे 
असे निदर्शनास आल्यास अज्ञी जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून समायोजित करण्याचा अधिकार 
शासनास राहील. 

ड) सदर देयके आयकर व इतर प्रचलित कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


A 


३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या “२०५५-पोलीस, (02) 
(०१) शहर पोलीस आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ 0089), ५०-इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२०२३ या 
आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


षु. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अ.क्र.२७अ, नियम क्र.७६ 
अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाने निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११६/प्र.क्र.9७६/भाग-५/पोल-३ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०२१७२९३५४९२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=HOME DEPARTMENT, 

R U PA L| SA NJOG 2.5.4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc43044 
3efec55f07e98dc173423779d, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


KA BA R E serialINumber=5CB43A03D973FF96AABBF02A74864A4 
681399FE663D8FBDE0441A596BEB3ACDD, cn=RUPALI 
SANJOG KABARE 
Date: 2023.08.02 17:31:23 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
२. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 


प्रत, 
१. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

२. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती / पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


